महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरूस्ती-०१२१/प्र.क्र.३६३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२२. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील चेंबूर व कुर्ला येथील विविध 
पोलीस निवासी इमारतीमधील दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र H.CP/ACS/D-<¢ (93)(8)/ 
Bldg.Br./Repairs/2029, दिनांक २२/१०/२०२१ व H.CPACS/ 0-८(१३)(४)/ 
Bldg.Br./Repairs/Gov-90/2024, दिनांक १४/०१/२०२२. 


ज्ञापन.- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, मुंबई यांनी दि.१३ 
जुले, २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार चेंबूर व कुर्ला येथील विविध पोळीस निवासी इमारतीमधील दुरूस्तीची 
कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. सदर कामासाठी अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, मुंबई यांनी दि.१३ जुले, २०२१ 
रोजी सहायक अभियंता, कुर्ला (सा.बां) उप विभाग, कुर्ला, मुंबई यांनी सन २०२०-२१ च्या राज्य ई- 
दरसूचीनुसार तयार केलेले खालील एकूण ₹९६,२८,११०/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले असून ते 
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, अंधेरी, मुंबई यांनी व अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां.) 
मंडळ, मुंबई यांनी साक्षांकित केले आहेत. त्यास मुख्य अभियंता, सा.बा. मुंबई विभाग यांनी तांत्रिक 
मान्यता दिली आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (3) 


ha MOW to Basant Park Police Station. 2 PI Bunglow Repairs to ₹१०,९८,६४७/- 
Internal & Externl Plaster & Painting Waterproofing, Doors 
&Windows Chembur 


Q MOW to 5 Constable Qtrs.Chembur Naka, Providing & Fixing X 9,94, 209/- 
HDP Tank, Structural Steel & Drainage Line at Chemmbur 
Mumbai 


3 Repairs to Externl Plaster and Structural Repairs of Building 6 PI X 319,89, I¥o/- 
Incluing Painting, Internal & ExternL and mis items 


¥ MOW to Repairs &Replacement of overhead water tank %30,24,230/- 
Valves,Pipe line etc of Block A & B at Kurla (W), Mumbai 


षु MOW to providing & Fixing HDP Tank, Structural Steel & ₹९,२१,२२२/- 
Drainage Line at Chemmbur Mumbai 


एकूण- (रुपये शहाण्णव लाख अठ्ठावीस हजार एकशे दहा फक्त) | ₹९६,२८,११०/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०१२१/प्र.क्र.३६३/पोल-७ 


३. त्यानुसार चेंबूर व कुर्ला येथील विविध पोलीस निवासी इमारतीमधील दुरूस्तीच्या कामासाठी 
एकूण ₹९६,२८,११०/- ( रुपये शहाण्णव लाख अठ्ठावीस हजार एकशे दहा फक्त ) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१.खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक 
आहे. 


४. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ 
००९७, २७, लहान बांधकामे, याखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे माहूल, चेंबूर येथील इमारत 
क्र.२७ येथील दुरुस्ती विषयक उपलब्ध असलेल्या रु.८५.०० लाख निधी व पोळीस आयुक्त यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील ट्रॉम्बे, देवनार व गोवंडी पोलीस ठाणे यांच्या दुरुस्ती कामांमधून शिल्लक राहिलेल्या 
रु.१३.०० लाख असे एकूण रुपये ९८.०० लाख शिल्लक निधीमधून भागविण्यात यावा. 

प्‌. हे ज्ञापन, या विभागास शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार, तसेच 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४/ जून, 2029 व दिनांक १४ 
ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२११७५९२७४१२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN BIRA 


MANE डॉ 
(नारायण बिरामाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 

१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

२) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


